पर्यटन विकास क्षेत्र समिती 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टीडीएस २०१९/१/प्र.क्र.५४/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२०. 


वाच[ :- १) नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्र. टीपीबी / ४३९२/ ६०६५/ युडी११ 

(आरडीपी)/दिनांक, १९/९/१९९५. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग (पर्यटन), क्रमांक एमटीसी १०९६/प्र.क्र.२/पर्यटन, 
दि.१०/४/१९९६ व २४/५/१९९९. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एमटीसी २०००/ ९/ प्र.क्र.६२७/ 
पर्यटन, दि.१२/१०/२००१. 

४) शासन निर्णय, पर्यटन विभाग, क्रमांक एमटीसी २००५/ २/ प्र.क्र.२१३/ 
पर्यटन, दि.१५/४/२००८. 


प्रस्तावना : 


राज्यात पर्यटन विकासाला चालना मिळावी व पर्यटनाचा विकास जलद गतीने होण्याच्या 
दृष्टीकोनातून “ना विकास क्षेत्र” मधील जमीनी “पर्यटन विकास क्षेत्रामध्ये” वर्गीकरण करण्याचे प्रस्ताव 
शिफारस करुन झासनाच्या विचारार्थ सादर करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक 
टीपीवी ४३९२/६०६५/युडी ११ (आरडीपी), दिनांक १९/९/१९९५ अन्वये -पर्यटन विकास क्षेत्र समितीची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:- 


fel प्रधान सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ | प्राधिकरण आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सदस्य 
3 | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई सदस्य 
४ | उप संचालक, नगर रचना बृहन्मुंबई सदस्य 
५ | प्रतिनिधी हॉटेल उद्योग, मुंबई सदस्य 
६ | पर्यावरणतज्ञ सदस्य 
७ | ARMAS (या व्यवसायातील २० वर्षाचा अनुभव असलेला) सदस्य 
८ | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई सदस्य सचिव 


२ या समितीवरील अनुक्रमांक ५, ६ व ७ येथील अश्ञासकीय सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला 
असल्याने त्या जागी नवीन अशासकीय सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. विचाराअंती खालील ३ सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. :- 


अ.क्र | नावव संस्था पदनाम 
ae अध्यक्ष, हॉटेल अँण्ड रेस्टॉरेन्ट असोसिएडान (वेस्टर्न इंडिया) सदस्य 
2 | डॉ. दिपक आपटे, संचालक, बॉम्बे Aare हिस्ट्री सोसायटी | सदस्य 
(BNHS), पर्यावरण तज्ञ 
3 | at. पी.के.दास, वास्तुशास्त्रज्ञ सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/१/प्र.क्र.५४/ पर्यटन, 


3 या समितीवर नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या या तीन सदस्यांचा कालावधी हा शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाचा राहील. 


8, SII सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता-वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रवास 
१०९८/प्र.क्र.७४/९८/सेवा-५, दि.४/१२/१९९९ व झासन निर्णय क्रमांक प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा.५ , 
दि.०३/०३/२०१० च्या आधारे नियमित केला जावा. 


५. या प्रकरणी होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन-०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा 

१०१ पर्यटन केंद्रे, (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०२)(०४) प्रसिध्दी 
(३४५२ १९३१) ३१- सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित आर्थिक 
वर्षातील या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२०१०१३१४४७४०५१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Ramesh Jayaram — 01102 तोची 


20=931a917c29ea693ba9abee543d58bf1 b6ade60ae69c9be92F59d232 


INumbe ‘Bfbeb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 19257572300e 
adam यी: 
Date: 2020.10.13 14:48:59 --05'30' 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, पर्यटन यांचे खाजगी सचिव 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
६. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्राधिकरण आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वाद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वाद्रा (पुर्व), 
मुंबई ४०० ०५१. 
. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
९, अध्यक्ष, हॉटेल अँन्ड रेस्टॉरेन्ट असोसिएडान, (वेस्टन इंडिया) ४, HI हाऊस, मंडलिक रोड, 
कुलाबा, मुंबई. 
१०. उपसंचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई 
११. डॉ. दिपक आपटे, संचालक, बॉम्बे नॅच्युरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS), हॉर्नबिल हाऊस, शाहीद 
भगतसिंग रोड, लॉयन गेट, फोर्ट,मुंबई- Yoo ००१ 
१२. श्री. पी.के.दास, वास्तुशास्त्रज्ञ, पी.के.दास अँण्ड असोसिएटस्‌, संकल्प, पाचवा मजला, प्लाट 
नं.१०४०, सयानी रोड, प्रभादेवी. 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


ios 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/१/प्र.क्र.५४/ पर्यटन, 


१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१५. CASH, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखाअधिकारी, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. नगर विकास विभाग (कार्यासन ११), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


